सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, गट-ब या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राह संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-२०१४/८७२/प्र.क्र.१५१/(भाग-१) /ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२७ मे, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक- वैमाशा-२०१४ / ८७२ / प्र.क्र. १५१ (भाग-१) ग्रासं-३, 
दिनांक २७ जुले, २०१७ चे आदेश. 
२) श्री. र. भ. जाधव, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१७ 
रोजीचा विनंती अर्ज. 
३) श्री. दि. ल. पोरडवार, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र यांचा दिनांक 3 ऑगस्ट, 
२०१७ रोजीचा विनंती अर्ज. 
शासन निर्णय :- 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील 
सहायक नियंत्रक, गट-ब वेतनश्रेणी ९३००-३४८००--४४०० ग्रेड वेतन या संवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदावर 
संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक २७ जुले, २०१७ अन्वये श्री. र. भ. जाधव व श्री. दि. ल. पोरडवार, निवडश्रेणी 
निरीक्षक यांना तात्पुरती पदोन्नती दिली होती. 
श्री. र. भ. जाधव व श्री. दि. ल. पोरडवार, निवडश्रेणी निरीक्षक यांनी ते पदोन्नती नाकारात असुन सदर 
पदोन्नती रद्द करावी अशी संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यांनी केलेल्या 
विनंतीनुषंगाने या दोन्ही निवडश्रेणी निरीक्षकांची दिनांक २७ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सहायक 
नियंत्रक पदावरील पदोन्नती, पदोन्नतीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे. 
तसेच श्री. र. भ. जाधव व श्री. दि. ल. पोरडवार, निवडश्रेणी निरीक्षक यांचे आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत 
देण्यात आलेले लाभ काढून घेण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०५२८१३०४०८५००६ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Dnyandeo Redekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplies and Consumer 
Protection Departm ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=00b6deeb0. eb5698cc129016108429cd770a158e87c3a2a96134dccf 
f610, 
19d4a2d63d7827dd22b5ccbfc1 34f691b42353bcee54455b220 
Date: 2019.05.28 13:11:40 +05'30' 
(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 

१) श्री. र. भ. जाधव, निवडश्रेणी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई. 
(नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, यांचे मार्फत) 

2) श्री. दि. ल. पोरडवार, निवडश्रेणी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, नांदेड. 
(नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, यांचे मार्फत) 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१४/८७२/प्र.क्र.१५१/(भाग-१) /ग्रासं-३ 


प्रत: 
१ नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

८) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (कार्यासन १२/ १६-ब) 
९) उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग / नांदेड 
१०) मा. मंत्री (अनापु व ग्रास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (ग्रासं-३) 


Cc 


4 


x eC 
Oc << Se eS 


७ 


a 25 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


